अनुसूचित जमाती प्रवर्गातुत नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि,जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या 
अथवा अन्य जात प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांची ६ अधिसंख्य 
पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: आस्था-१९२०/प्र.क्र.१०/रेशीम कक्ष 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक ०९ जून, २०२० 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी/२०१८- प्र/३०८.क्र. -१६ब, 
दिनांक .२१.१२.२०१ 
२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक रे/कार्या/आसथा-४/अधिसंख्य पदे/२०२०/१५७३, 
दिनांक २९.०१.२०२०. 


प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर करू न शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना 
दिलेल्या आहेत. त्या अनुसार संचाळक (रेशीम) यांनी रेशीम संचालनालय व संचालनालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयांमधील एकूण ६ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा दिनांक ३१.१२.२०१९ पासून अधिसंख्य पदावर 
वर्ग केल्या असून त्यांच्याकरिता ६ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 
त्याअनुषंगाने रेशीम संचाळनाळय व संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी 
एकूण ६ अधिसंख्ये पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर करू न MHASH अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 
खालील तक्त्यात नमूद ६ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याच्या दिनांकापासून 


शासन आदेश क्रमांकः आस्था-१९२०/प्र.क्र.१०/रेशीम कक्ष 


तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिने किंवा त्यांचा सेवानिवृत्तीचा दिनांक यापैकी जे अगोदर घडेल त्या 
दिनांकापर्यंत ६ अधिसंख्य पदे या शासन निर्णयाद्वारे निर्माण करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव व सध्याचे कार्यालय शेरा 
(१ पदनाम (3) (8) 
(2) 

हि श्री.व्ही.एम.पौनिकर । रेशीम संचालनालय,  ।अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
रेशीम विकास नागपूर अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास 
अधिकारी, श्रेणी-२ प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
(गट-ब) (अराजपत्रित) केले आहे. 

2.  श्री.व्ही.पी.रायसिंग, । रेशीम संचालनालय,  । अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून विशेष 
वरिष्ठ तांत्रिक नागपूर मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सहायक (गट-क) सादर केले आहे. 

३ श्री.एस.एस.सोरते, | जिल्हा रेशीम कार्यालय, । अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
वरिष्ठ तांत्रिक नाशिक अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास 
सहायक प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
(गट-क) केले आहे. 

४  श्री.ए.एम.ढोले, जिल्हा रेशीम कार्यालय, । अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
वरिष्ठ तांत्रिक भंडारा. अवैध ठरल्यानंतर भटक्या जमाती (क) 
सहायक प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
(गट-क) केले आहे. 

५ श्री.डी.जी.भनारकर, | रेशीम संचालनालय, । अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
वरिष्ठ सहायक नागपूर. अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास 
(गट-क) प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 

केले आहे. 

६  श्री.एस.यु.मानकर, | जिल्हा रेशीम कार्यालय, । अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
क्षेत्र सहायक अकोला अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास 
(गट-क) प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 


केले आहे. 


2. 


सदर अधिसंख्य पदांच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित कार्यालयाच्या वेतनासंबधीच्या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आस्था-१९२०/प्र.क्र.१०/रेशीम कक्ष 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी-२०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ मधी तरतूदीनुसार तसेच, वित्त विभागाचा अनौ.सं.क्र.१४९/ आपुक, दि.१४.०३. 
२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१२१२३३५०९५०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Daulat Patil 
nment Of 
ostalCode=400032, st=Maharashtra 


. 
K | ५ h (0 [| D ) a U | a t DN: c=IN, ० nt Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing and 
Textile Department, p 
25. 3999 
ह serialNumber=4acebae058f9790422d1385b04baa7b606c395 1ca0fde91204a 
a | ce3bb2ee4b2c5, cn=Kishor Daulat Patil 
Date: 2020.06.12 12:40:41 +05'30" 


(कि. दौ.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


<9d217eee24b15e7b99adc0cdc4a7 188393583aa1b 


१) संचालक (रेशीम) रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, 
बी विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 

) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १- (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर 

) मा. मंत्री Geren / मा. राज्यमंत्री (ares) यांचे खाजगी सचिव. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 

) 

) 

) 


वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१)/(आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१६ ब), मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


